जि. नागपूर येथील जिल्हास्तरावरील मतमोजणी 
स्थळ, स्ट्रॉगरुम तसेच सहायक निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांच्या स्तरावरील EVM व WPAT च्या 
साठवणुकीसाठी दुरुस्तीकरीता प्रशासकीय मंजुरी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्र.सीईएल-२०२४/प्र.क्र.३६२/२४/२३३ 


मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक-: २४ मार्च, २०२४. 


वाचा :- १) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्र.निवडणूक/कार्या-४ 


/कावि-९८/२०२४, दि.२४.०३.२०२४ चे पत्र. 


२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 


दि.२५.०९.२०१९. 


आासन |नणंय निर्णय :- 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नागपूर कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नागपूर येथे जिल्हास्तरावरील मतमोजणी स्थळ, स्ट्रॉगरुम तसेच सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांच्या स्तरावरील EVM व WPAT च्या साठवणुकीसाठी दुरुस्तीकरीता प्रशासकीय मंजुरी प्रस्ताव 
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी करुन तांत्रिक सहमतीसह एकुण 
रु.७९,०३,०५०/- (रुपये एकोणऐंशी लाख तीन हजार पन्नास फक्त) इतक्या किमतीचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ 

अन्वये प्रशासकीय मान्यतेस्तव या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. 


२. सदर प्रस्तावाच्या अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण 
खालीलप्रमाणे आहे. 
अ-विधानसभा मतदार संघाच्या स्तरावरील CEPTS. 

अ.क्र कामाचे वर्णन अंदाजपत्रकीय किमत 

भि नूतन दर्शन महाविद्यालय, उमरेड येथील स्ट्रांगरुमची रु.१०,७०,२००/- 
तयारी. 

२. नूतन दर्शन महाविद्यालय, उमरेड येथील स्पट्रांगरुम करीता रु.२,६४,७७२/- 
इलेक्ट्रीकल उभारणी. 

३. | कुरवेज न्यू Hed हायस्कुल श्रध्दानंद पेठ, येथील रु.१,२१,९९९/- 
स्ट्रॉगरुमचे नूतनीकरण. 

४. | कुरवेज न्यू Aled हायस्कुल श्रध्दानंद पेठ, येथील रु.६,२४,३३२/- 
स्ट्रॉगरुमचे रंगकाम, टाईल्स व दुरुस्ती. 

ष्‌. SFS ज्युनियर कालेज येथील स्ट्रांगरुमचे रंगकाम, टाईल्स रु.५,३८,३७९/- 
व दुरुस्ती. 

६. । सेंट उरसूला स्कुल सिव्हील लाईन, नागपूर येथील रु.५,०२,०००/- 
स्ट्रॉगरुमचे रंगकाम, टाईल्स व दुरुस्ती. 
एकूण रु.३१,२१.६८२/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईएल-२०२४/प्र.क्र.३६२/२४/३३ 


ब-लोकसभा मतदार संघाचे मतमोजणी केंद्र व स्ट्रॉगरुमची दुरुस्ती. 


अ.क्र कामाचे वर्णन अंदाजपत्रकीय किंमत 

[| SRM बिल्डींग नं.०९, कलमाना मार्केट , नागपूर येथील रु.८,७२,१६८/- 
स्ट्रॉगरुमचे रंगकाम, टाईल्स व दुरुस्ती. 

२. । ऑक्हान बिल्डींग नं.०९, कलमाना Ale , नागपूर येथील रु.६,५४,३०५/- 
काऊटिंग सेंटर साठी रंगकाम, टाईल्स व flere प्रोटेक्हान 
चे काम. 

३. | ऑक्हान बिल्डींग नं.०३, कलमाना मार्कट , नागपूर येथील रू.७,२४,३३२/- 
काऊटिंग सेंटर साठी रंगकाम, टाईल्स व दुरुस्ती. 

४. | ARR बिल्डींग नं.०४, कलमाना मार्केट , नागपूर येथील रु.७,८५,१०५/- 
काऊटिंग सेंटर साठी रंगकाम, टाईल्स व दुरुस्ती. 

५. | गोदाम क्र.०९, EVM स्टोअर, कलमाना मार्केट याडं, नागपूर रु.३,५२,५७५/- 
येथील अंतर्गत इलेक्ट्रिफीकेडञन व दुरुस्ती. 

६. । कलमाना मार्केट याड, नागपूर येथील शेड नं.०४ चे अंतर्गत रु.३,४७,४७२/- 
इलेक्ट्रिफीकेशन व दुरुस्ती. 

७. ।कलमाना मार्केट याड, नागपूर येथील as नं.०३ चे अंतर्गत रु.३,५३,४६६/- 
इलेक्ट्रिफीकेशन व दुरुस्ती. 

८. । कलमाना मार्केट As, नागपूर येथील शेड नं.१४ चे अंतर्गत रु.३,५२,१७४/- 
इलेक्ट्रिफीकेशन व दुरुस्ती. 

९. | वखार महामंडळ, हिंगणा, MIDC नागपूर, गोदाम क्र.१० व रु.३,३९,७७१/- 
१४ येथे ३ फेज पॉवर सप्लाय व्यवस्था व अतिरिक्त स्ट्रीट 
लाईट. 
एकूण ¥.80,69,3§¢/- 
एकूण B+ रु.७९,०३,०५०/- 


३. वरील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.७९,०३,०५०/- (रुपये एकोणएऐंशी लाख 
तीन हजार पन्नास फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

a. वरीलप्रमाणे करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरावरील मतमोजणी स्थळ, स्ट्रॉगरुम तसेच सहायक 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या स्तरावरील EVM व WPAT च्या साठवणुकीसाठी 
दुरुस्तीकरीता कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

0. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता 
घेवून काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

०. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

d. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईएल-२०२४/प्र.क्र.३६२/२४/३३ 


8. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

.. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

9. दुरुस्तीकरीता आवश्‍यक असलेल्या वस्तु भाड्याने घेण्यात याव्यात की खरेदी करण्यात 
याव्यात याबाबत तुलनात्मक विचार करुनच कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच खरेदी 
करण्यात आलेल्या वस्तु पुढील निवडणूकीकरीता वापरु हाकत असल्यास वापरण्यात 
याव्यात व नसल्यास सदर वस्तूंचे निलेंखिन करण्यात यावे. निर्लेखन करुन येणारी किंमत 
शासकीय लेख्यात जमा करण्यात यावी. 


४. प्रस्तुत मान्यता ही वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण- 
२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३२६१६५३४२५२०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by YOGESH MAHADEO GOSAVI 
IN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=409605c5c875f777d39cbf4ca29ce3d56c5c1d7c1ea54667614 
0494798583, postalCod 


2, st=Maharash' 
M A H A DEO GOS A Vi serialNumber=D910025DFF598286A45B3B223 18E6C113E071B7C6E85 
F3D06BECDD5995FC1966, cn=YOGESH MAHADEO GOSAVI 
Di 


2024.03.26 17:32:02 +05'30' 


(योगेश गोसावी) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति :- 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,नागपूर 
प्रत - 


महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखा व अनुज्ञेय) नागपूर. 
महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा), नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर विभाग 
५. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर 

६. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, नागपूर 

७. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


